महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक: देयक-२०२२/प्र.क.५७/१३-ओ 
कृषि व पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 

दिनांक: २४ मार्च, २०२२ 


विषय:- सन २०१७-२०१८ व सन २०१८-१९ मध्ये तालुका बीज गुणन केंद्र, ढिवरवाडी, 
नरखेड व गोंडखेरी या प्रक्षेत्रावरील २४०१ ०२६१ लेखाशिर्षाखालील 
२१ (साधन सामुग्री व पुरवठा) या बाबीखालील प्रलंबित साधन सामुग्री व पुरवठ्याच्या 
रु.५,४७,४१८/- देयकास प्रशासकीय मंजूरी मिळण्याबाबत. 
wat: १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३२०/२०१३/विनियम, 
दि.१७/४/२०१५. 
२) कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृषि/लेखा-१/आस्था/देयक/मंजूरी/ 
नागपूर/९५९९/२०२२, दि.११/०३/२०२२. 
ज्ञापन : 
दि.७/५/२०१७ ते दि.२२/३/२०१९ या कालावधीतील विभागीय कृषी सहसंचालक, नागपूर 
विभाग, नागपूर कार्यालयाच्या अधिनस्त तालुका बीज गुणन केंद्र, ढिवरवाडी, नरखेड व गोंडखेरी या 
प्रक्षेत्रावरील बिजोत्पादन कार्यक्रम व इतर अनुषंगिक कामे कंत्राटदारामार्फत घेतळी जातात. सदर 
कत्रांटदारांच्या प्रलंबित साधन सामुग्री व पुरवठा इत्यादी कामाची देयके रु.५,४७,४१८/- (अक्षरी रुपये 
पाच लाख सत्तेचाळीस हजार चारशे अठरा फक्त) लेखाशिर्ष मागणी क्र.डी-३, २४०१-पिकसंवर्धन, १०३- 
बी बीयाणे, १०३ (००) (०१) तालुका बीज गुणन प्रक्षेत्र (२४०१ ०२६१) याबाबी अंतर्गत खालीलप्रमाणे अदा 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. प्रक्षेत्र कालावधी बाब रक्‍कम 
क्र. 
i १) तालुका बीजगुणन केंद्र, ढिवरवाडी | दि.७/५/२०१७ ते | २१-साधन सामुग्री व पुरवठा रु.५,४७,४१८/- 


२ तालुका बीजगुणन केंद्र, नरखेड । दि.२२/३/२०१९ 
3) तालुका बीजगुणन केंद्र, गोंडखेरी 


एकूण रक्‍्कम:- रु.५,४७,४१८/- 


२. वित्त विभाग, शासन निर्णय, दिनांक १७/४/२०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ 
भाग-पहिला, उपविभाग-१ अनुक्रमांक-६, नियम ४० नुसार प्रशासनिक विभाग प्रमुख यांना पूर्ण अधिकार 
प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्या अधिकारानुसार सदर ज्ञापन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. यावरील येणारा खर्च मागणी क्र.डी-३, २४०१-पिकसंवर्धन, १०३-बी बीयाणे, १०३ (००) (०१) 
तालुका बीज गुणन प्रक्षेत्र (२४०१ ०२६१) अंतर्गत २१-साधन सामुग्री व पुरवठा या बाबीखाळी सन २०२१- 
२२ करिता उपलब्ध असलेल्या निधीतून भागविण्यात यावा. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः देयक-२०२२/प्र.क.५७/१३-ओ 


४. आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आला आहे 
त्याच प्रयोजनासाठी वापरण्यात येईल, याची दक्षता घ्यावी. तसेच या प्रकरणी कोणतीही प्रशासकीय व 
वित्तीय अनियमितता होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, तसे, आढळल्यास याबाबतची जबाबदारी सर्व 
संबंधितावर राहील. 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०३२४१२४२०९२००१ असा आहे. हे ज्ञापन 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by HEMANT GORAKHNATH MHAPANKAR, 


महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
H E M A N ग G (0 RA K H N AT H AOrDEPARTIET, ५ OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE AND 


5.4.20=1775f5¢28439e88c4c1 Sab3f88d6a6beb26ad2675a8c7a7ff397 
‘Maharashtra, 


MHAPANKAR meer 
(हे. गो. म्हापणकर ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्त (कृषी) कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. संचालक ( कृषी प्रक्रिया व नियोज), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
३. विभागीय कृषी सहसंचालक, नागपूर विभाग, नागपूर. 
४. उप विभागीय कृषी अधिकारी, काटोल, जि.नागपूर . 
५. महालेखापाल-१/२( लेखा व अनुज्ञेयता ) मुंबई / नागपूर 
६. महालेखापाल-१/२(लेखा परिक्षा ) मुंबई / नागपूर 
७. वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 
८. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
९. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन,५ वा मजला, मुंबई-३२ 
१०.निवडनस्ती/१३-अ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


